राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष 
सहाय्य २०२३-२४ या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेअंतर्गत “नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणामुळे 
त्यांना म्युनिसिपळ बॉण्डस आणि 
म्युनिसिपल बाण्डस जारी करण्यासाठी 
क्रेडिटपात्र बनविणे (योजना भाग-४)” 
यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र. ८१/नवि-०४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य २०२३-२४ या योजनेंतर्गत 
राज्य सरकारांना भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येत आहे. या 
योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने दिनांक ०३.०२.२०२३ रोजीच्या अन्वये मार्गदर्शक तत्वे 
निर्गमित केली आहेत. तसेच दिनांक १९.०६.२०२३ अन्वये “नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या 
आर्थिक सुधारणामुळे त्यांना म्युनिसिपळ बॉण्डस आणि म्युनिसिपल बॉण्डस जारी करण्यासाठी क्रेडिटपात्र 
बनविणे : भाग-४” ( Financing Reforms in Urban Local Bodies to make them creditworthy for 


Municipal Bonds and for issue Municipal Bonds Under Special Assistance to States for 
capital investment 2023-24 : Part - IV) योजनेचे मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केळे आहेत. प्रस्तुत 


योजनेंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी Milestone १ ते ४ नुसार केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर 
केल्यास त्यांना प्रोत्साहन अनुदान केद्र शासनाकडून उपलब्ध होणार आहे. सदर निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाकडून " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य २०२३-२४ " या योजनेंतर्गत 
“नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणामुळे त्यांना म्युनिसिपल dese आणि 
म्युनिसिपल बॉण्डस जारी करण्यासाठी क्रेडिटपात्र बनविणे : भाग-४” ( Financing Reforms in Urban 


Local Bodies to make them creditworthy for Municipal Bonds and for issue Municipal 
Bonds Under Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24 : Part - IV) UT 


योजनेसाठी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी खालीलप्रमाणे लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


मागणी क्रमांक एफ-५ Demand No.F-5 
४२१७ नगर विकासावरील भांडवली खर्च 4217, Capital Outlay on Urban Development 
०१, राज्य भांडवली विकास 01, State Capital Development 
०५१, बांधकामे 051, Construction 
(09) केद्र शासनाकडून राज्यांना ना भांडवली गुंतवणुकीसाठी (01) Interest free loan from the Central 
Government to the States under special assistance 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र. ८१/नवि- 


fears सहाय्य योजनेतर्गत बिनव्याजी कर्ज (केद्र हिस्सा | scheme for capital investment (Central Share 
१००%) 100%) 


(०१) (०२ भांडवली गुंतवणूकीसाठी राज्यांना fasry | (01)(02 ) Financing Reforms in Urban Local 
सहाय्य स्वराज्य Bodies to make them creditworthy for Municipal 
स्य योजना RORZ-RW अंतर्गत नागरी स्थानिक अ. | Bonds and for issue Municipal Bonds Under 
संस्थांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणामुळे त्यांना म्युनिसिपल | Special Assistance to States for Capital 
बॉण्डस आणि म्युनिसिपल बॉण्डस जारी करण्यासाठी Investment 2023-24 (Scheme Part - IV) Scheme 


त्यांना क्रेडिटपात्र बनविणे (योजना भाग-४ ) 


कार्यक्रम / SAAT (४२१७ ०८५५) Scheme / Voted (4217 0855) 


२. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वाटपासंदर्भात केंद्र शासनाच्या दि. 23.03.2029 च्या पत्रान्वये 
विहीत केलेल्या तसेच राज्य झासनाच्या वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण- 
२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि. ०१.०७.२०२१ अन्वये तसेच केंद्र शासनाच्या दि.०३.०२.२०२३. व 
दि.१९.०६.२०२३ च्या मार्गदर्शक सुचना तसेच या योजनेबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांचे 
तंतोतंत पालन करावे. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७२/व्यय-३ दि. २६.१०.२०२३, संदर्भ 
क्र.८०/२०२३/त्र्ण व हमी, दि. २६.१०.२०२३ व प्रधान महालेखाकार कार्यालय, मुंबई यांच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.संःख.वि/चा-१/नगर विकास विभाग/युओआर-११०/२०२३-२४/८५४, दि. ०८.११.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२९१५२३४८५७२५ असा आहे. सदरहू शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 
SHRIKANT 2° 
DN: cn=SHRIKANT C ANDGE, 
o=Mantralaya, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
C A N D G F email=shrikant.andge@nic.in, c=US 
Date: 2023.11.29 15:51:39 +05'30' 
(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 

. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई 
१०. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

११. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 9/2, मुंबई / नागपुर 


-9 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/ प्र.क्र. ८१/नवि-४ 


१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)- 9/2, मुंबई/ नागपुर 

१३. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१६. सह आयुकत, नगरपरिषद प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्याळाय (सर्व) 

१७. मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपंचायती (सर्व) 

१८. सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सर्व) , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. निवड नस्ती (नवि-०४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


